जलसंपदा विभागातील यांत्रिकी 
संघटनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या यांत्रिकी 
कामासाठी कंत्राटदार नोंदणी नियम शासन 
निर्णय दि.२९/७/२०११ रद्द करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक. संकिर्ण/१११७/ प्र.क्र. १०४/१७/ यांत्रिकी 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४/०३/२०१८ 
वाचा:- 
१) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण/१००९/ प्र.क्र. २५/०९/ यांत्रिकी, 
दि. २९/७/२०११. 
प्रस्तावना :- 
जलसंपदा विभाग यांत्रिकी संघटनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या यांत्रिकी कामासाठी कंत्राटदार नोंदणी नियम 


शासन निर्णय दि.२९/७/२०११ अन्वये निर्गमित करण्यात आले आहेत. यानुसार (यांत्रिकी सलंग्न कामे ( द्वारे व 
उच्चालक निर्मिती, उभारणी, दुरुस्ती, was दुरुस्ती तसेच पंपिंग यंत्रसामुग्री प्रचलन, निगा व दुरुस्ती, इत्यादी 
कामे) यासाठी कंत्राटदाराच्या क्षमतेनुसार वर्ग अ, ब, क, ड, इ आणि (॥) उपसा सिंचन योजना, पुरवठा, उभारणी व 
चाचणी कामे यासाठी वर्ग अ, ब, क अशी वर्गीकरण करण्यात आले आहे. 

सद्यःस्थितीत शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, यांत्रिकी कामासाठी 'अ' वर्गवारी नोंदणीकृत 
कंत्राटदार हे अतिठाय कमी असून काही मोठे कंत्राटदार/नामांकित कंपन्या या नोंदणी करण्यास इच्छुक राहत 
नाहीत. त्यामुळे शासनाच्या कामासाठी स्पर्धात्मक देकार मिळत नाहीत. तसेच भारत सरकारच्या डिजिटल इंडिया 
मोहीमेतंर्गत महाराष्ट्र शासनाचे जास्तीत जास्त कामकाज ई-गव्हर्नन्स पद्धतीने व्हावे व निविदा प्रक्रिया ही 
ई-निविदा प्रकियेने असावी असे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने जलसंपदा विभागातील यांत्रिकी 
संघटनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या यांत्रिकी कामासाठी कंत्राटदार नोंदणी नियम शासन निर्णय दि.२९/७/२०११ रद्द 
करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. याबाबत शासन आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 
संदर्भ H.9 चा जलसंपदा विभागातील यांत्रिकी संघटनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या यांत्रिकी कामासाठी 


कंत्राटदार नोंदणी नियम शासन निर्णय दि.२९/७/२०११ रद्द करण्यात येत आहे. 
निविदा प्रक्रियेतर्गत निकोप स्पर्धा व्हावी व जास्तीत जास्त स्पर्धात्मक देकार मिळावेत व एकूणच निविदा 
प्रक्रिया पारदर्शकपणे होण्यासाठी खुल्या निविदा सूचना प्रसारित करून निविदा मसुद्यामधे " निविदा सादर करणारे 


कंत्राटदार जलसंपदा विभागातील यांत्रिकी संघटनेकडे पंजीकृत असणे आवश्‍यक नाही ", अशी अट नमूद करावी. 


aa निर्णय क्रमांकः संकिर्ण/१११७/ प्र.क्र. १०४/१७/ यांत्रिकी 


उपरोक्त कार्यप्रणाली जलसंपदा विभागातील यांत्रिकी संघटनेतंर्गत बाह्यअभिकरणामार्फ़त करण्यात येणाऱ्या 
सर्व कामांकरीता लागू राहील. 
सदर झासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०३१४१५०७१९१२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwankar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water Resources 


ee 

Vij e Nn d fa Pp fa b h a ka [ Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7cb5ce90d018bdc1 09ad48f37ca4a3b06b0347375607 
bff9b7cc525c4c213e75, 


Palwankar pete 2 ae lc var 
(वि. प्रपालवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 


१. मा.मंत्री जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा.राज्यमंत्री जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव. 

३. प्रधान सचिव , जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. महालेख़ापाल यांचे कार्यालय ( मुंबई/ नागपूर), महाराष्ट्र राज्य. 

७. वित्त विभाग /सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय. 

८. सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव /सर्व उपसचिव ,जलसंपदा विभाग ,मंत्रालय. 

९. कार्यकारी संचालक कृष्णा / तापी / गोदावरी / विदर्भ / कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ,महाराष्ट्र. 
१०. सर्व मुख्य अभियंता ,जलसंपदा विभाग. 

११. अधीक्षक अभियंता ,यांत्रिकी मंडळ ,पुणे /कोल्हापूर / नाशिक / नागपूर / नांदेड , जलसंपदा विभाग 
१२. सर्व मंत्रालयीन विभाग ,मंत्रालय मुंबई. 

१३. सर्व अधिकारी / कार्यासन अधिकारी ,जलसंपदा विभाग मंत्रालय. 

१४. यांत्रिकी संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


